इगतपुरी, जि.नाशिक येथे कृषि भवन इमारत 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्त्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. कृषिआ-२८२४/प्र.क्र.१५/१६-ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ :- १) सहसंचालक, मृद्संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन यांचे पत्र जा.क्र.मृदसं/ 
मृद-७/इगतपूरी/कृभवन/सु.प्रशा.मंजूरी/३७७०४/२०२३, दि.०१.१२.२०२३. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/ 
इमा-२, दि.२५.०९.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


कृषि विभागाची अनेक कार्यालये इतरत्र विखुरलेली असतात. जिल्ह्यास्तरावरील तसेच, 


तालुकास्तरावरील सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी सुसज्ज इमारतीमध्ये असणे, कामकाजाच्या 
दृष्टीने आवड्यक आहे. कृषि विभागाचा लोकसंपर्क लक्षात घेता, विविध विभाग विखुरले गेल्याने 
प्रशासकीयद्ृष्ट्या व शहोतकर्‍यांच्या दृष्टीने सोईचे नाही. शिवाय कार्यरत असलेल्या कार्यालयांसाठी 


मोठया प्रमाणावर परिरक्षणापोटी निधी दयावा लागतो. त्यामुळे खर्चही वाढत जातो. कृषि 


विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात येत असल्याने, एकाच छताखालील 
अद्ययावत कृषिसंकुल बांधणे आवश्‍यक आहे. 


तद्नुषंगाने, कृषि विभागातील, तालुका कृषि अधिकारी, इगतपुरी व अधिनस्त मंडळ कृषि 
अधिकारी, इगतपुरी, मंडळ कृषि अधिकारी, घोटी १ व मंडळ कृषि अधिकारी, घोटी २, तसेच, बीज 
गुणन केंद्र, इगतपुरी या कार्यालयांकरीता, कृषिभवन इमारत बांधकामासाठी, सहसंचालक, मृद्‌ 


संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये 


प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. इगतपुरी, जि.नाशिक येथे कृषि भवन 
बांधकामासाठी उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.२, नाशिक आणि 


कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, नाशिक यांनी रु.१०००.०० लक्ष (अक्षरी 


रुपये एक हजार लक्ष फक्त) चे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
दि.२५.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.१५ कोटी पेक्षा कमी किंमतीच्या इमारतींच्या 
कामांना उपभोक्ता विभागामार्फत प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता यांना 


अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक यांनी रु.१०००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये एक हजार लक्ष फक्त) एवढ्या किमतीच्या ढोबळ 


अंदाजपत्रकास तांत्रिक मंजुरी प्रदान केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२८२४/प्र.क्र.१५/१६-ओ 


यास्तव, सहसंचालक, मृद्‌ संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, पुणे 


यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, इगतपुरी, जि. नाशिक येथे, कृषि भवन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संचालक, मृद्‌ संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी 


शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार इगतपुरी, जि.नाशिक येथे कृषि भवन इमारत 


बांधण्याकरिता रु.१०००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये एक हजार लक्ष फक्‍त) इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास 


प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट- 
अमध्ये नमूद केल्यानुसार कामे करण्यात यावीत. 


२. प्रस्तावित कामाचे वर्षनिहाय खर्चाचे नियोजन पुढीलप्रमाणे राहील. 
आर्थिक वर्ष अपेक्षित खर्च (रु.लक्ष) | सुरू असलेल्या इतर | एकूण मंजूर तरतूद 
कामांसाठी आवश्‍यक | (रु.लक्ष) 
तरतूद (रु.लक्ष) 
२०२४-२५ ६००.०० लक्ष PF PF 
२०२५-२६ ९४००,.०० लक्ष 10 fF 
एकूण १०००.०० लक्ष 10 a aa 
३. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या राहून देण्यात येत आहे -: 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा, तसेच, विस्तृत नकाझशास 


वास्तुविशारदांकडून मंजुरी घेऊनच काम सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


को) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७ / 
तां.क.१, दि.१०/०१/२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२ 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


ई) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२८२४/प्र.क्र.१५/१६-ओ 


४. सदर कामासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.एच-०८, ४०५९ ३०९२ या लेखाश्रीर्षाखाली 
उपलब्ध असलेल्या मंजूर नियतव्ययातून अर्थसंकल्पित करुन भागविण्यात येईल. 


५. प्रस्तुत मान्यता वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग-पाच, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील, परिच्छेद १३४ अंतर्गत, तसेच, नियोजन विभाग, शासन निर्णय 
दि.११ जून, २०१८, तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय दि.२५.०९.२०१९ 


अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार देण्यात येत 
आहे. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२४०२०८१८४२१६२३४०१ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV 
PATIL 
Date: 2024.02.08 18:52:11 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम,विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. उप सचिव (अर्थसंकल्प), कृषि पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. संचालक (FAIR व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
१०.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, नाशिक 
११.विभागीय कृषि सह संचालक, नाशिक 

१२.जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक 

१३.कोषागार अधिकारी, नाशिक 

१४.निवड नस्ती/१६-अे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२८२४/प्र.क्र.१५/१६-अओ 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र : कृषिआ-2824/प्र.क्र.15/16-अओ, दि.7/02/2024 सोबतचे परिशिष्ट 


"परिशिष्ट - अ" 


Name of the Department : Agricultural Department 


Name of Work : Construction of Taluka Krushi Adhikari Karyalay Igatpuri Tal.I[gatpuri Dist.Nashik 


RECAPITULATION SHEET 
Unit Rate Norms Cost Rs. 
sy Particulars of Scope Rs Fer (Samiti 
No. Meter/ LumpSum Component गं 
etc.) Wise Total 
(A) | ESSENTIAL ITEMS (Components) 
Construction of Taluka Krushi 
1 | Adhikari Karyalay Igatpuri 
Tal.Igatpuri Dist.Nashik 
A) | Krushi Bhavan Building 255.95 | Sq. M 
Ground Floor 170.95 | Sq. M 40,970 7,003,810.00 
First Floor 85.00 | Sq.M 33,989 2,889,03 1.00 
Repairs & Renovation Work Lumpsump 5,000,000.00 
Sub Total (1) 14,892,841.00 
(a) Fuel Gass Pipeline Lumpsump 200,000.00 
(b) Bio Digester For Sewage शाती 894,642.00 
Treatment 
(c) Rain / Roof Water Harvesting Lumpsump 500,000.00 
(d) Solar Roof Top (MoU to be 
executed) 0७ 
(९2) Ramp for Handicapes Lumpsump 50,000.00 
क Forte Pompous 2,000,000.00 
(g) Furniture 
(i) New Building 255.95 
(ii) ExistingBuilding 526.00 
Doak) 781.95 5,000 3,909,750.00 
Sub Total (2) 7,554,392.00 
2 | Water Supply & Sanitary Works 5% of (1) 744,642.00 
3 | Internal Electrication 
Internal 5% of (1) 744,642.00 
External 6% of (1) 893,570.00 
| 4 | Fire Fighting Arrangements etc. Lumpsump 50,000.00 
Sub Total (3) 2,993, 146.00 
(B) | MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) Compound Wall & Gate (Rmt.) As Per Detailed Estimate 12,322,424.74 
Sa Bonds (ent) (Conse As Per Detailed Estimate 30,286,340.26 
(iii) Box Gutter Lumpsump 1,000,000.00 
(iv) Paver Block Lumpsump 1,000,000.00 
(v) land Scaping & Gardening Lumpsump 5,00,000.00 
काक ग ces and Detail हा ह 50,000.00 
____ | (vii) CC Drain and C/D Work Lumpsump 1,000,000.00 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२८२४/प्र.क्र.१५/१६-ओ 


(viii) On Grid Solar System Lumpsump 1,000,000.00 
Sub Total (4) 47,158,765.00 
Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(4) | Rs 72,599, 144.00 
(C) | OPTIONAL ITEMS 
1. Under Ground Water Tank for 
R/W Harvesting (Cum) Lumpsump 500,000.00 
2. Water Main Storage and pump शि 500,000.00 
hous, bore well 
3. Air Conditioning 10.00 | 
4. Lift 10.00 | 
5. External Toilets Lumpsump 1,500,000.00 
— Area with Fabrication गी ग 5,000,000.00 
7. Electrification of Existing 
Building Lumpsump 1,000,000.00 
8. CCTV Lumpsump 500,000.00 
9. Miscellenous Work Lumpsump 1,000,000.00 
Sub Total (B) 10,000,000.00 
Project Cost (P) = (A)+(B) 82,599, 144.00 
(D) | PROVISIONS 
(a) Contingencies on sub total (1) 4% 595714.00 
(b) GST on Project Cost (P) 18% 14867846.00 
7 Labour Insurance on sub total 1% 148928 .00 
(d) Computerisation on sub total (1) 2% 297857.00 
(e) Price Escalation on sub Total (1) 10% 1489284.00 
Sub Total (C) 17399629.00 
TOTAL COST OF PROJECT (TPS) 99998773.00 
=(P) + (C) 
Say Rs 99998773.00 
1000.00 
PLINTH AREA RATES FOR 255.95 sqm 
(i) | Bldg Proper Cost Rs 58,187 | per Sqm 
(ii) | Elect. Work Rs 6,401 | per Sqm 
(iii) | Water Supply Rs 2,909 | per Sqm 
(iv) | For Gi) + Gi)+ (iii) Rs 67,497 perSqm 
(v) Total Project Cost = TCP / Area Rs 390,697 | per Sqm 
(as per "a") 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV 


PATIL 


Date: 2024.02.08 18:52:31 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


